“ उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब)” या 
संवर्गाची दिनांक १.०१.२०२३ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२३/१०/प्र.क्र.५/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत,मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२ 
दिनांक :- ०६ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दिनांक २१.०६.२०२१ 
२) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२३/१०/प्र.क्र.५/उद्योग-३, दिनांक ०१.११.२०२३ 
3) उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्था/अंतिम ज्येसू/उ.अ.(प्र(गट-ब) 
/२०२३/ओ-१४५४, दिनांक ३०.११.२०२४ 
शासन परिपत्रक :- 
उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखाळील उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग अधिकारी (प्रशासन) 
(गट-ब)” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दिनांक 39.92.2022 या कालावधीतील दिनांक 
०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची वरील संदर्भ क्रमांक २ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तदनंतर उद्योग 
संचालनालयाने वरील संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. सदर तात्पुरती जेष्ठतासूचीत समाविष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले निवेदन लक्षात घेवून “ उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब)” या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट -तीन 
मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ 
नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल करण्यात येईल. 

३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०६११३५३७९७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


SHASHANK Maheraste.© - GOVERNMENT सी 
C = INDUSTRIES ENERGY LABOUR AND MINING 
TUKARAM CHAVAN यक 1258s 050 
(शशांक चव्हाण) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
२) संबंधित अधिकारी - (द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३) निवडनस्ती (उद्योग-३) 


परिशिष्ट-तीन 


दरवर्षी ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 
९. संवर्गाचे नाव - उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब) 


२. वेतन श्रेणी :- एस-१५, ४१८०० - १३२३०० 
३. दिनांक ०१९ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


अ.क्र. 


[नियम ३ 
(२) (ब) 
नुसार 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 


शासकीय 


अधिकाऱ्याचे नाव 


पंबंधीत पदावर 
नियुक्तीचा Art 


शि 


शि 


यम ३ (२) 
(अ) नुसार 
संवगांत प्रत्यक्ष 
रूजू दिनांक 


येष्ठते 
दिनांक 


दिनांक 


अहेता 


२ 


4 


& 


द 


[| 8 | 


é 


| ह | 


[| | 


4 


i 


श्री. बा.गि. गायकवाड 


पदोन्नती 


०६-०१-६४ 


अनु जाती 
वैध 


२१/४/२०२२ 


२१/४/२०२२ 


२३१/५/२०२२ 


बी.कॉम 


उ.ऊ व का.वि, शासन आदेश 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) 
पदावर पदोन्नती. 
दि.३१.०५.२०२२ रोजी 


श्रीम. शु. वि. यादव 


पदोन्नती 


२६/१२/१९६४ 


भ.ज (ब) 
वैध 


२१/४/२०२२ 


२१/४/२०२२ 


३१/१२/२०२२ 


उ.ऊ व का.वि, शासन आदेश 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) 
पदावर पदोन्नती. दि.३१.१९२.२०२२ 
रोजी सेवानिवृत. 


SB 
a 


श्री. सु.पुं.सोळंके 


पदोन्नती 


२५/६/१९६४ 


अनु जमाती 
वैध 


२१/४/२०२२ 


२१/४/२०२२ 


३०/६/२०२२ 


उ.ऊ व का.वि, शासन आदेश 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) 
पदावर पदोन्नती. 
दि.३०.०६.२०२२ रोजी 


श्री.र.मा.सुतार 


पदोन्नती 


२०/०५/१९६८ 


saa वैध 


२२/४/२०२२ 


२१/४/२०२२ 


२३१/५/२०२६ 


एच.एस.सी 


उ.ऊ व का.वि, शासन आदेश 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) 
पदावर पदोन्नती. 


श्री.बा.र.वाघले 


पदोन्नती 


०१-०१-६५ 


२१/४/२०२२ 


२१/४/२०२२ 


३१/१२/२०२२ 


एस.एस.सी 


उ.ऊ व का.वि, शासन आदेश 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) 
पदावर पदोन्नती. दि.३१.१२.२०२२ 
रोजी सेवानिवृत. 


श्रीम.स्वा.कि.लवणे 


पदोन्नती 


०७-११-७० 


खुला 


२१/४/२०२२ 


२१/४/२०२२ 


२३१/७/२०२८ 


बी.कॉम 


उ.ऊ व का.वि, शासन आदेश 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) 
पदावर पदोन्नती. 


श्री.र.का.शेंडे 


पदोन्नती 


०६-०१-६९ 


अनु.जमाती वैध 


०५-०२-२२ 


२८/४/२०२२ 


२३१/५/२०२७ 


'एच.एस.सं 


उ.ऊ व का.वि, शासन आदेश 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) 
पदावर पदोन्नती. 


श्री. हि.भो. पाटील 


पदोन्नती 


०६-०१-६४ 


खुला (दिव्यांग) 


२८/४/२०२२ 


२८/४/२०२२ 


SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


२१/५/२०२२ 


बी.कॉम 


उ.ऊ व का.वि, शासन आदेश 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) 
पदावर पदोन्नती. 
दि.३१.०५.२०२२ रोजी 
सेवानिवृत. 


Date: 2024.02.06 11:36:10 40530 


(शशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
DN: CN = SHASHANK TUKARAM CHAVAN, C = IN, S = Maharashtra, © - GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY LABOUR AND MINING DEPARTMENT 


